दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब 
(वेतनश्रेणी ९३००-१४८००, ग्रेड पे रु.४४००) 

या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दुविप्र-२३१८/९२/प्र.क्र.३६/पदुम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ जून, २०१९ 


वाचा : १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-१०७६/१२, दि.२१.६.१९८२. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१.१०.२०११. 

३) शासन परिपत्रक क्र.दुविप्र २३१७/७४/प्र.क्र.१२/पदुम-६, दि.१८.११.२०१७ 

४) शासन परिपत्रक, कृषि व पदुम विभाग क्र.दुविप्र-२३१८/९२/प्र.क्र.३६/पदुम-६ 
दि.१४.१२.२०१८ 

५) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि २०(आओ)/२९१९/सुरक्षा गट-ब/जे.सू./ 
सीआर-७/१९/१११९, दि.१२.३.२०१९ 


परिपत्रक:- 

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४४००) 
या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन 
दि१४.१२.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात आली होती. 
२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. २७९७/ 
२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती देण्यासंदर्भात 
मागदर्शनपर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये प्रसारित केल्या 
आहेत, त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत, असे नमूद केले 
आहे. 
३. दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब संवर्गात दि.१/१/२०१८ ते दि.३१/१२/२०१८ या 
कालावधीत एकही अधिकारी सरळसेवेने किंवा पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेले नाहीत. यास्तव, सुरक्षा गट-ब 
(वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४४००) या संवर्गाच्या दि. १/१/२०१८ च्या अंतरिम ज्येष्ठते 
सुचीनुसार सदर संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक १.०१.२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठता 


सूची शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/९२/प्र.क्र.३६/पदुम-६ 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ 
तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गमित 
करण्यात येईल. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१५१२०४२२४९०१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sudam Eknath 


Andhale 
Date: 2019.06.15 11:48:35 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 


) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 

) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
३) सर्व संबंधित अधिकारी, (ARTS, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 

) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/९२/प्र.क्र.३६/पदुम-६ 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब (वेतनश्रेणी पीबी रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४४००) 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची. 


अ  । ज्ये | अधिकाऱ्यांचे | प्रवर्ग जन्म नियुक्‍ती |। नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्ती । शैक्षणिक अभिप्राय 
= = नांव ign दिनांक दिनांक (सरळसेवेने/मर्या दिनांक/ चा दिनांक त 
नंतर प्रवर्ग दित विभागीय ज्येष्ठतेचा 
बदलला परिक्षेद्वारे नियुक्त | मानीव 
असल्यास उमेदवाराचा दिनांक 
त्याचा गुणवत्ता क्र. व 
दिनांक) परिक्षेचे वर्ष) 
za २ 3 8 षु & 9 क ९ al शिंग न 
शि [| श्री.के.जे. ।खुला १.६.१९५९ । २१.०७.२०१६ | पदोन्नती २१.०७.२०१६ | ३१.५.२०१७ | एस.एस.सी. | लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
पताका अधीन राहून दि.१.६.२०१६च्या 
आदेशान्वये नियमित पदोन्नती. 
सेवानिवृत्त अधिकारी. 
खंड दि.१.१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ 
२ [2 | ast. | अ.जाती | 08.02.9863 | १९.०७.२०१७ | पदीन्नती 98.09.2099 | 30.02.2039 | एस.एस.सी. | लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून 
तुळसे 
दि.१.७.२०१७च्या आदेशान्वये 
नियमित पदोन्नती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


